वर्ष ९ , अंक ३ ] 


सत्यमेव जयते 


१ . 

२ . 

३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ - माघ ५ , शके १ ९ ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई विरार यांजकडून 
मनाई आदेश 

क्रमांक वि.शा. / टे -१३ / मनाई आदेश / २०२२ - ९ ६५५ . - ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय 
पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक 
३१ डिसेंबर २०२२ रोजी नूतन वर्षाचे स्वागत या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते . 


४ . 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


ज्याअर्थी , मी , प्रकाश गायकवाड , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक / पो.आ.वा. / अधि प्रदान / आदेश / 
३०/२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) 
चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 


मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
आचोळे , वालीव , पेल्हार , नालासोपारा , तुळींज , विरार , अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १६ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित राहावी , समाजकंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , प्रकाश गायकवाड पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे 

शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे . 

दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 

कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वादय वाजवणे . 


[ पृष्ठे ३१ किंमत रुपये : १४.०० 


( 3 ) 


- 


५ . 

६. सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

७ . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


२ 


वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही . 

‘ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिका - याने सुट दिलेली आहे . " 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

१ . 

लग्नकार्यासाठी जमलेले लोक . 

२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

३ . 

सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिका - यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 


४ . 


५ . 


६ . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२२ रोजीचे ०२-०० वाजे पासून ते दिनांक ११ जानेवारी २०२३ रोजीचे २४-०० वाजे पर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन , १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , 
दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ . 


प्रकाश गायकवाड , 

पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ - माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
३ 

पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 


आदेश 

क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) / नाताळ / नववर्ष . फ . नंब . / ३३ ( १ ) ( h ) / १० ( २ ) / २०२२. – या संदर्भात यापूर्वी जारी करण्यात आलेले 
कोणतेही आदेश असले तरी , जनतेला अडथळा , गैरसोय , चीड , धोका किंवा नुकसान टाळण्यासाठी या संदर्भात यापुर्वी जारी करण्यात आलेल्या 
कोणत्याही आदेशाचा दिक्कत न करता मी , विशाल ठाकुर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई . मला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
कलम ३३ , उपविभाग ( १ ) खंड ( h ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम , १ ९ ५१ चे कलम १० मधील पोट - कलम ( २ ) सह ( १ ९ ५१ चा महा . XXII ) 
खालील आदेश देत आहे . 


१. बृहन्मुंबई स्थलसिमेत , पोलीस आयुक्त किंवा राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याने मंजूर 
केलेल्या परवान्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे फटाक्यांची विकी , बाळगणे , हस्तांतरण , प्रदर्शन , वाहतुक 
करणार नाही . 


२. हा आदेश दि . २४ डिसेंबर २०२२ ला लागू होईल आणि दिनांक ३१ जानेवारी २०२३ ला संपुष्टात येईल . 
३. फटाके म्हणजे १ ९ ८३ च्या स्फोटक नियमांच्या कलम ७ मध्ये फटाक्यामध्ये निर्दिष्ट केलेली स्फोटके . 
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २३ डिसेंबर , २०२२ रोजी दिला आहे . 


पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) / नाताळ / नववर्ष फ.बं. / २ / १० ( २ ) / ३३ ( १ ) ( u ) / २०२२ . – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम 
१० मधील पोट - कलम २ सहकलम ३३ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या खंड ( u ) द्वारे मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना , मी विशाल 
ठाकूर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई याद्वारे दिनांक २४ डिसेंबर २०२२ ते दि . ३१ जानेवारी २०२३ रोजीपर्यंत ( दोन्ही दिवस समाविष्ट ) 
खालील आदेश काढीत आहे . 


कोणत्याही व्यक्तीने दिनांक २४ डिसेंबर २०२२ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२३ ( दोन्ही दिवस समाविष्ट ) या कालावधीत ५०० मिटर बॉटलिंग 
प्लांटच्या बफर झोनमध्ये तसेच खालील नमुद ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे फटाके , रॉकेट्स उडवू किंवा फेकू नयेत . 


विशाल ठाकूर , 
पोलीस उप आयुक्त , ( अभियान ) , 
बृहन्मुंबई . 


१. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि . आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि . च्या परिमितीतील व बाहेरील क्षेत्र , बॉटलिंग प्लांट 

बफर झोन . 


२. माहुल टर्मिनल क्षेत्र . 

३. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि . बीडीयू प्लांट एरिया . 


४. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि . बीडीयू प्लांट एरिया . 

५. स्पेशल ऑइल रिफायनरी च्या १५ आणि ५० एकर क्षेत्रामध्ये . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


मी , पुढे निर्देश देतो की , बृहन्मुंबईत या आदेशाची प्रत सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर / मेगाफोनवर घोषणा करून प्रसिद्ध 
केली जाईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २३ डिसेंबर , २०२२ रोजी दिला आहे . 


विशाल ठाकूर , 

पोलीस उप आयुक्त , ( अभियान ) , 
बृहन्मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 

Order 

No. C.P./XI ( 6 ) / 33 ( 1 ) ( h ) / 10 ( 2 ) /2022.- Notwithstanding any orders issued earlier in this regard , 
in order to prevent obstruction , inconvenience , annoyance , danger or damage to public I , Vishal 
Thakur , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater Mumbai in exercise of the powers 
conferred upon me vide section 33 , sub - section ( 1 ) clause ( h ) read with sub - section ( 2 ) of section 10 
of the Maharashtra Police Act , 1951 , ( Mah . XXII of 1951 ) make the following order : 


1. No person at any public place in the limits of Brihan Mumbai shall sell , possess , 
offer , display , carry or expose for purpose of sale of any fire crackers / fire works without 
license granted by the Commissioner of Police or any other Police Officer designated by the 
Commissioner of Police or State Government to grant such license . 

2. This order will come in force from 24th December , 2022 and end on 31st January 
2023 . 

3. Fireworks means explosive specified in firework in clause 7 of Explosive Rules of 
Given under my hand and seal this 23rd December , 2022 . 

1983 . 


VISHAL THAKUR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
Brihan Mumbai . 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 

Order 

No. C.P./XI ( 6 ) / 33 ( 1 ) ( u ) / 10 ( 2 ) / 2022 . In exercise of powers conferred upon me by clause ( u ) of 
sub - section ( 1 ) of section 33 read with sub - section 2 of the section 10 of the Maharashtra Police 
Act , 1951 , I , Vishal Thakur , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihan Mumbai hereby 
make the following order viz . 


No persons shall let off or throw any fire crackers / firework or send up any rocket including a 
chidi in or upon any place within a distance of 500 meters beyond the buffer zones of bottling 
plant and the following area of Bharat Petroleum Corporation Ltd. , and Hindustan Petroleum 
Corporation Ltd. , Mahul Road , Chembur , Mumbai 400 074 for the period from 24th December 
2022 to 31st January , 2023 ( Both days inclusive ) . 


1. Outside Perimeter area of Bharat Petroleum Corporation Ltd. , and Hindustan Petroleum 
Corporation Ltd. , Refinery . 

2. Mahul Terminal Area . 


3. Bharat Petroleum Corporation Ltd. BDU Plant Area 

4. Hindustan Petroleum Corporation Ltd. , BDU Plant Area . 

5. Behind 15 and 50 acres area up to Special Oil Refinery . 

I , further direct that this order shall be promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies 
thereof at prominent public places and by announcing the same on loudspeakers / megaphones . 
Given under my hand and seal this 23rd December , 2022 . 


VISHAL THAKUR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
Brihan Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , THANE 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA POLICE ACT , 1951 . 

No. SB / Communal 08 / 2022.- In exercise of the powers conferred by section 36 of Maharashtra 
Police Act , 1951 ( Maharashtra XXII of 1951 ) . 


Thane , 

dated 28th December 2022 . 


५ 


I , Jai Jeet Singh , Commissioner of Police , Thane hereby authorize all officers incharge of 
Police Station , All Divisional Asstt . Commissioners of Police and Zonal Dy . Commissioners of 
Police in their respective areas of Thane city Police Commissionerate to exercise the powers 
under section 36 of the Maharashtra Police Act , 1951 and the same shall remain in force from 
00-00 hours of 30th December 2022 to 24-00 hours of 29th March 2023 . 


JAI JEET SINGH , 
Commissioner of Police , 
Thane City . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 
Order 

No. CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2023-01.- WHEREAS , I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I , Dr. Ravindra Shisve , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub - section ( 1 ) , ( 2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 
( Mah . Act XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00.01 hours of 4th January 2023 to 24.00 hrs . of 18th January 


६ 


61 


2023 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms . 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 


( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 

( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the preparations , 
exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or thing which 
may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against 
decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 


2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 32 feet . 

4 . 


Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 


( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 


5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and Seal this 27th December , 2022 . 


Mumbai . 


DR . RAVINDRA SHISVE , 
Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai . 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई १ / कक्ष -३ / कलम १५६ / आदेश / १ ९ २८ / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये मराठवाडा विभाग नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , ३ ९ , न्यू बावन चाळ , वीर तानाजी मालुसरे मार्ग , मुंबई ४०० ०३३ , या 
संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये 
प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकूमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री 
कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ - माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 

वाचले . – ( १ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा काम / कलम १५६/२०१६ 
दिनांक २४ जून २०१६ , जा . क्र . पतसंस्था सआ - ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७ दिनांक 
१ जानेवारी २०१७ , जा . क्र . पतसंस्था सआ - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८/८७२ दिनांक ६ एप्रिल २०१८ व 
जा . क्र . पतसंस्था / स.आ . ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे 
परिपत्रक , जा . क्र . पतसंस्था . / स . आ . / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ दिनांक ११ जुलै २०१ ९ 
व जा . क्र . ना . बँका / १ स.आ. / क . १५६ सूचना / २०२२ / १ ९९ ४ दिनांक २३ एप्रिल २०२२ रोजीचे परिपत्रक . 
( २ ) चेअरमन / व्यवस्थापक / सचिव मराठवाडा विभाग नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , यांचेकडील पत्र दिनांक 
८ ऑगस्ट २०२२ आणि सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक २६ जुलै २०२२ च्या ठरावाची नक्कल . 
आदेश 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . वाल्मीक विठ्ठल गर्जे 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

संचालक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

बृहन्मुंबई 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 


२ . 

सदरचे अधिकार , सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 


४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

७ . 

कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


८ 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


66 

, 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 


११ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , मराठवाडा विभाग नागरी सहकारी पतपेढी 
मर्यादित , मुंबई , ३ ९ , न्यू बावन चाळ , वीर तानाजी मालुसरे मार्ग , मुंबई ४०० ०३३ ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


१२. वसुली अधिकाऱ्याने , दिनांक १ जानेवारी २०१७ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक २३ एप्रिल २०२२ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१३ . कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रिया राबवावी . 


मुंबई ( १ ) शहर , 

दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ - माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक उचिशा / पोल -२ / मनाई आदेश / २०२२ – रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील बारसू , सोलगाव , वरचीवाडी गोवळ , खालचीवाडी 
गोवळ व आजुबाजूच्या परिसरात रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित आहे . या प्रकल्पास तेथील काही गावच्या स्थानिकांचा विरोध असून त्या अनुषंगाने 
मागील सहा महिन्यांपासून वेगवेगळ्या स्वरूपात आंदोलने करून विरोध दर्शविण्यात येत असून तेथे कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता आहे . प्रस्तावित ठिकाणी ड्रोन व भू सर्व्हेक्षणादरम्यान आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला होता . 
त्यामुळे भू सर्व्हेक्षण सुरू झाल्यास ग्रामस्थांकडून विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष , विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकांतील नागरीकांकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरिता 
आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते . अशावेळी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक आहे असे आमचे मत झाले आहे . 

त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ००.०१ वाजता पासून ते दिनांक 
२१ नोव्हेंबर २०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश 
जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी विनंती केली आहे . 


वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता , रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी शुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) सन १ ९ ५१ चा कायदा २२ वा 
नुसार आदेश करतो की , दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ००.०१ वाजले पासून ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्यात 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील 
कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

( अ ) शारीरीक दुखापती करण्यासाठी वापरण्यात येतील अशी हत्यारे , सोटे , तलवारी , बंदूका , सूरे लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

फिरणे . 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे . 

( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे , गोळा करणे किंवा तयार करणे . 


( ड ) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा 
जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे . 


( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 

( फ ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे , गाणी गाणे , वाद्य वाजविणे . 

( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत . 

( १ ) अंत्ययात्रा 

( २ ) धार्मिक विधी , लग्न सोहळा , सामाजिक सण , शासकीय कार्यक्रम इत्यादी 

( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह , रंगमंच इत्यादी 


प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा , मिरवणूका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिला . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ 


श्रीकांत गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी . 


१० 


अ . क्र . 


१ 


२ 


क्रमांक डी विभाग / मुंबई / क वर्ग निवडणूक / १३३६ / २०२२.- • महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ७३ अअअ ( ५ अ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , राजेश लव्हेकर , उप 
निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग , मुंबई पश्चिम उप विभाग बांधकाम खाते कामगार सहकारी क्रेडिट सोसा . लि . , उप अभियंता , पश्चिम उप 
विभाग यांचे कार्यालय , मलबार हिल , बी जी खेर मार्ग , मुंबई ४०० ००६ , या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या 
मतदार संघातून सन २०२२-२३ ते सन २०२७-२८ या पाच वर्षांच्या ( दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२२ ते १८ नोव्हेंबर २०२७ ) कालावधीसाठी यथोचितरित्या 
गठीत झाल्याचे जाहीर करीत आहे . 


३ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग , मुंबई यांजकडून 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ७३ अअअ अन्वये व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम २०१४ चे नियम ६४ अन्वये आदेश 
१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ७३ अअअ मधील तरतुदी . 

२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम २०१४ चे नियम ६४ मधील तरतुदी . 

३. सचिव , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . रासनिप्रा / कक्ष -२ अ / डी 
विभाग / क वर्ग / निनिअ नियुक्ती आदेश / ४ ९ ० ९ / २०२२ , दिनांक १० जून २०२२ रोजीच्या आदेशानुसार . 


६ 


७ 


वाचावे. 


४ . 


श्री एस . एन . खोत , निवडणूक निर्णय अधिकारी , पश्चिम उप विभाग बांधकाम खाते कामगार सहकारी क्रेडिट सोसा . 
लि . , यांनी दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी या कार्यालयास सादर केलेला निवडणूक निकाल . 

आदेश 


उमेदवाराचे नाव 


श्री . नवेले अशोक बाळु 

श्री . शिंदे तानाजी दगडु 

श्री . पेडणेकर मंगेश वामन 


श्री . वडगेरी शरणबसप्पा दत्ताप्पा 


श्री . जाधव चंद्रकांत सिताराम 


श्री . नारकर गणपत महादेव 

श्रीम . परमार हंसा जयंतीलाल 


मुंबई , 

दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ . 


उमेदवाराचा पत्ता 

रूम नं . १२ , पीडब्ल्यूडी कंपाउंड , लिटल गिब्ज रोड , 
मलबार हिल , मुंबई ४०० ००६ . 


हाजी अली गर्व्हमेंट क्वाटर्स , रूम नं . एस / ६ , 

बिल्डिंग नं . ०६ , के के मार्ग , ताडदेव , मुंबई ४०० ०३४ . 


हाजी अली गर्व्हमेंट क्वाटर्स , रूम नं एस / ५ , 

बिल्डिंग नं . ०६ , के के मार्ग , ताडदेव , मुंबई ४०० ०३४ . 
रूम नं . ३४ , स्टील गोडाऊन , पीडब्ल्युडी चाळ , 
टाटा रोड समोर , नरीमन पॉईन्ट , मुंबई ४०० ०२१ . 
साई समर्थ वेल्फेअर सोसायटी , अंबेडकर नगर , 
दत्त मंदीर रोड , मालाड पूर्व , मुंबई ४०० ० ९ ७ . 
रूम नं . २ , साईदिप अपार्टमेंट , चंदनसार रोड , 
पोस्ट ऑफिस समोर , वसई , ठाणे ४०१३०५ . 
रूम नं . १००६ , बी -२ / डी , १० वा मजला , सिंहगड १०/१२ , 
ओ पी मिल कंपाउंड , असी मार्केटजवळ , ताडदेव , 
मुंबई ४०० ०३४ . 


मतदार संघ 
सर्वसाधारण मतदार संघ 


सर्वसाधारण मतदार संघ 


सर्वसाधारण मतदार संघ 


सर्वसाधारण मतदार संघ 


सर्वसाधारण मतदार संघ 


सर्वसाधारण मतदार संघ 


महिला राखीव मतदारसंघ 


राजेश लव्हेकर , 

प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ - माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण यांजकडून 

कल्याण यांजकडून 


अधिसूचना 

66 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -२ / अधिसूचना / २३३० / सन २०२२. – 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की “ मिड टाऊन सोलीटायर विंग - सी ” को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . २५ , हिस्सा नं . २२ ( पै ) , मिड टाऊन 
सोलीटायर , व्हिलेज वडवली , तालुका कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एच.एस.जी ./ ( टीसी ) / ३५२४७ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


कल्याण , 

दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२ . 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका , कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण यांजकडून 


अधिसूचना 

" 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -१ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / २४३२ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ समृद्धी गार्डन " को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ३ ९ , हिस्सा नं . १ , मौजे पिसवली , 
तालुका कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / केएलएन / 
एच.एस.जी. / ( टीसी ) / ३५२५३ / २०२२-२३ / सन २०२२ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

66 

" गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


कल्याण , 

दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ . 
भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


66 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका , कल्याण . 


अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी- ३ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / २४३३ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ विश्वजीत प्रेशियस सफायर " 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ३० / १२ / ए , ३० / १२ / बी , 
३० / १२ / सी , ३० / १२ / डी , ३०/१४ , ३२ , ३३ / ९ , ७० / १ , सीमा रेसॉर्ट 
समोर , मौजे वरप , तालुका कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी क्रमांक 
टीएनए / केएलएन / एच.एस.जी ./ ( टीसी ) / ३५२५२ / २०२२-२३ / सन २०२२ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था असे असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


" 


कल्याण , 

दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण यांजकडून 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका , कल्याण . 


११ 


अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -२ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / २४३४ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ सिजन्स् ऑर्किड ” को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ४ ९ , हिस्सा नं . २ व ३ , व्हिलेज 
गौरीपाडा , योगीधाम , कल्याण पश्चिम , तालुका कल्याण , जि . ठाणे , 
नोंदणी क्रमांक टीएनए / केएलएन / एच.एस.जी ./ ( टीसी ) / ३५२५४ / २०२२ 
२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

भाडेकरू 


" 

“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 


" 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


कल्याण , 

दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ . 


66 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका , कल्याण . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण यांजकडून 

कल्याण यांजकडून 


अधिसूचना 

66 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी- ४ / अधिसूचना / २५६४ / सन २०२२ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की “ फर्स्ट अॅव्हेन्यू बिझनेस पार्क ” को - ऑप . 
प्रिमायसेस सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ७ ( पी ) , ८ ( पी ) , १० ( पी ) , 
२१ ऐ ( पी ) , दुर्गा माता चौक , कल्याण ( पश्चिम ) , ता . कल्याण , जि . 
ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / केएलएन / जीएनएल / ( ओ ) / २६ ९ ० / २०२२ 
२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम 


१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 


66 


" 

सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 

असे करण्यात आले आहे . 


कल्याण , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण यांजकडून 


प्रियंका गाडीलकर , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका , कल्याण . 


" 


अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -४ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / २५६५ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ साईकृपा " को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ११० , हिस्सा नं . २ ( पै ) , व्हिलेज चिकणघर , 
बेतुरकरपाडा , कल्याण ( पश्चिम ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एच.एस.जी ./ ( टीसी ) / ३५२५५ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

66 

" गृहनिर्माण संस्था असे असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


कल्याण , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


66 


" 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका , कल्याण . 


अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -२ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / २५६७ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की " टायकूंस डेफोडील ” को 
ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ६ , हिस्सा नं . ८ , व्हिलेज 
बारावे , ए.सी.पी. ऑफीसच्या पुढे , डी मार्ट जवळ , बारावे रोड , 
खडकपाडा , कल्याण ( पश्चिम ) , तालुका कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एच.एस.जी ./ ( टीसी ) / ३५२५ ९ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 


66 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे आहे . 


66 


कल्याण , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


प्रियंका गाडीलकर , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका , कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -२ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / २५६८ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ त्रिवेणी मजेस्टा बिल्डींग 
बी ” को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , जुना सर्व्हे नं . ७५ , नविन 
सर्व्हे नं . ७५ ए , हिस्सा नं . २ / १ , २ / २ / २ , २/२/५ , व्हिलेज वाडेघर , 
डॉन बॉस्को स्कुल जवळ , आधारवाडी जेल रोड , कल्याण ( पश्चिम ) , 
तालुका कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / केएलएन / 
एच.एस.जी. / ( टीसी ) / ३५२५७ / २०२२-२३ / सन २०२२ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


66 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 

" 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


कल्याण , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


66 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका , कल्याण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ - माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -२ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / २५६ ९ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ रामेश्वर " को- ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ९ ० , हिस्सा नं . १ , मौजे वाडेघर , निळकंठ 
सृष्टी कॉम्प्लेक्सच्या मागे , वाडेघर , कल्याण ( पश्चिम ) , ता . कल्याण , 
जि . ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / केएलएन / एच.एस.जी ./ ( टीसी ) / 
३५२५८ / २०२२-२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


कल्याण , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण यांजकडून 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका , कल्याण . 


अधिसूचना 

66 

" 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी - ४ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / २५७१ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ सुमित्रा ” को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . १ ९ ८ , १ ९९ , जुना पोलिस स्टेशन समोर , 
मराठा कोळसेवाडी , कल्याण ( पूर्व ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एच.एस.जी ./ ( टीसी ) / ३५२६० / २०२२-२३ / 
सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
भाडेकरू 
गृहनिर्माण संस्था असे असून उप वर्गीकरण 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे . 


" 


कल्याण , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


66 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका , कल्याण . 


अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -२ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / २५७३ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ राज वैभव पार्क बिल्डींग नं . 
१ ” को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . २२ ९ , हिस्सा नं . २ , 
मौजे टिटवाळा , महागणपती हॉस्पिटल समोर , नारायण नगर , टिटवाळा 
( पूर्व ) , तालुका कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था नोंदणी टीएनए / 
केएलएन / एच.एस.जी ./ ( टीसी ) / ३५२५६ / २०२२-२३ / सन २०२२ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे आहे . 


66 


कल्याण , 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


१३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण यांजकडून 


66 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका , कल्याण . 


अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -१ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / २५७७ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ साकेत वर्ल्ड बिल्डींग टाईप 
बी " को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . १५ , १६ / ६ / ए , 
व्हिलेज पिसवली , सर्व्हे नं . ५८/५ ए , व्हिलेज तिसगांव , मलंगड 
रोड , पिसवली , कल्याण ( पूर्व ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एच.एस.जी. / ( टीसी ) / ३५२६४ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे आहे . 

८८ 


कल्याण , 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका , कल्याण . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९- २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण यांजकडून 

कल्याण यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -३ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / २५८१ / 
सन २०२२. –उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ शिशोदिया आर्केड ए विंग 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ९ , हिस्सा नं . २ ड / २ , 
व्यंकटेश पार्क , आधारवाडी , व्हिलेज कोलीवली , कल्याण ( पश्चिम ) , 
तालुका कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / केएलएन / 
एच.एस.जी. / ( टीसी ) / ३५२६३ / २०२२-२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 


66 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था असे असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


" 


कल्याण , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


66 


प्रियंका गाडीलकर , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका , कल्याण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 
कल्याण यांजकडून 


कल्याण , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


" 


अधिसूचना 

" 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -१ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / २५ ९ ५ / 
सन २०२२. –उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ मिरा ” को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . १ ९ , हिस्सा नं . ४ बी , मौजे नांदिवली , 
कल्याण ( पूर्व ) , ता . कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
केएलएन / एच.एस.जी. / ( टीसी ) / ३५२६६ / २०२२-२३ / सन २०२२ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका , कल्याण . 


अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -१ / गृहनिर्माण नोंदणी / अधिसूचना / २५ ९ ६ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 

66 

या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की “ गिरीधर ” को- ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . १ ९ , हिस्सा नं . ४ ब , मोजे नांदिवली , 
कल्याण ( पूर्व ) , तालुका कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
केएलएन / एच.एस.जी. / ( टीसी ) / ३५२६२ / २०२२-२३ / सन २०२२ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

" 

66 


कल्याण , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , 

कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -१ / अधिसूचना / ३७६८ / सन २०२० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की “ नेपच्युन स्वराज बिल्डिंग नं . ओ -१८ ” को 
ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ४ / १ , ते ४/५ , ४/६/२ , ४ / 
७ ते ४/१० , ४/१२ , ४/१४ , ५/१ व ५/२ , व्हिलेज आंबिवली , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / केएलएन / एच.एस.जी. / 
( टीसी ) / ३२७१ ९ / २०२० - २१ / सन २०२० , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


66 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कल्याण तालुका , कल्याण . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

66 


कल्याण , 

दिनांक २५ ऑगस्ट २०२० . 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका , कल्याण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ - माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण , तालुका 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

कल्याण यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएन / एचएसजी / ( टीसी ) / ११३३४ / १५ ९ ३ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन - विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , “ स्कायलाईन वेल्थस्पेस 
प्रिमायसेस को - ऑप . सोसायटी लि . , सी.टी.एस. नं . ६३२ , ६३२ / १ ते 
४ ऑफ व्हिलेज कुर्ला अॅण्ड सीटीएस नं . २२७ ऑफ किरोळ 
व्हिलेज , प्रिमियर रोड , विद्याविहार स्टेशन जवळ , घाटकोपर ( पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ०८६ ” ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व सन १ ९ ६१ चे अधिनियम क्रमांक ( २४ ) कलम ( ९ ) ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
वर्गीकरण “ इतर गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

" 


अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / कल्याण / बी -३ / अधिसूचना / 

/ सन २०२२. – 

" 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण , तालुका कल्याण या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात की “ शंखेश्वर क्रिस्टल फेज -२ बिल्डींग नं . २ 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . ०६ , हिस्सा नं . २ , सर्व्हे नं . 
७३ , हिस्सा नं . ५ / २ / १ , मौजे- टिटवाळा , गणेश मंदिराजवळ , गणेश 
विद्यालयासमोर , एम . टी . डी . सी . म्हसकळ रोड , टिटवाळा ( पूर्व ) , 
तालुका कल्याण , जि . ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए / केएलएन / 
एच.एस.जी. / ( टीसी ) / ३५२४८ / २०२२-२३ / सन २०२२ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


कल्याण , 

दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२ . 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण , तालुका कल्याण . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई - विभाग , 
मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / स.नि. / ई वि / २७७१ / २०२२ - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
ग्रीन पार्क को - ऑप . हौसिंग सो . लि . , सी.एस.नं. २४७ , ऑफ भायखळा 
डिव्हीजन , ऑफ सोफीया झुबेर रोड , नागपाडा , मुंबई ४०० ००८ 
नोंदणी क्रमांक मुंबई / डब्ल्यू - ई / एचएसजी / ( टीसी ) / ९ ८३० / २०२२-२३ / 
सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


संदिपान बा . मते , 
सहायक निबंधक , 

मुंबई , 

दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२. सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई . 


नवी मुंबई ( कोंकण भवन ) , 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ . 


" 


१५ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक मुंम / उपनि / बी- २ / २१२८ / २०२२. – याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येत आहे की , कृष्णाई को - ऑप हौसिंग सोसायटी , इमारत 
क्र . एम -११ ई , प्रतिक्षा नगर , सायन , मुंबई ४०० ०२२ , नोंदणी क्रमांक 
एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी / ( टिसी ) / १४० / २०२२-२३ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ याचा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ . 


शिरीष कुलकर्णी , 
उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एन - विभाग , मुंबई . 


डॉ . प्रशांत सोनवणे , 
उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , मुंबई शहर , 

पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र , 

कोकण गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९- २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
रायगड अलिबाग यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / आरएसआर ( एसआर ) / ४८६ ( डी ) / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड 
अलिबाग याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मोरा मत्स्यव्यवसायिक 
विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी मर्या . , मोरा कोळीवाडा , बोरीपाखाडी , 
तालुका उरण , जिल्हा रायगड , महाराष्ट्र ४०० ७०२ नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / यूआरएन / आरएसआर ( एसआर ) / ४८६ ( डी ) / सन २०२२ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / आरएसआर ( एसआर ) / ४८७ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड 
अलिबाग याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , करंजा हार्बर मत्स्य 
शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , करंजा , ता . उरण , 
जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / यूआरएन / आरएसआर ( एसआर ) / 
४८७ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


१६ 


अलिबाग , 

दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ . 


66 


रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
रायगड - अलिबाग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
रायगड - अलिबाग यांजकडून 

- 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / आरएसआर ( एसआर ) / ४८६ ( डी ) / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड 
अलिबाग याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मोरा मत्स्यव्यवसायिक 
विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी मर्या . , कोळीवाडा , बोरीपाखाडी , 
तालुका उरण , जिल्हा रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / 
आरएसआर ( एसआर ) / ४८६ ( डी ) / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
नियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषि संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषि संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

66 


अलिबाग , 

दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ . 


रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
रायगड - अलिबाग . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


अलिबाग , 

दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ . 


रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

रायगड - अलिबाग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / आरएसआर ( एसआर ) / ४८८ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड 
अलिबाग याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , जय भोले मत्स्य 
शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , करंजा , ता . उरण , 
जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / यूआरएन / आरएसआर ( एसआर ) / 
४८७ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

66 

" 


अलिबाग , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ - माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
रायगड अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / आरएसआर ( एसआर ) / सन 
२०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड - अलिबाग 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नील सागर मत्स्य शेतकरी 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , आदगांव , ता . श्रीवर्धन , 
जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एसडीएन / आरएसआर ( एसआर ) / 
४८ ९ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


66 


अलिबाग , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
रायगड - अलिबाग यांजकडून 

- 

अधिसूचना 


रविंद्र पाटील , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
रायगड - अलिबाग , 


क्रमांक आरजीडी / ओबीजी / आरएसआर ( एसआर ) / ४ ९ ० / सन 
२०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड - अलिबाग 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , यमुनाई ऑनिक्स मत्स्य शेतकरी 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , नवेदर नवगांव , ता . अलिबाग , 
जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / ओबीजी / आरएसआर ( एसआर ) / 
४ ९ ० / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


अलिबाग , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ 


रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
रायगड - अलिबाग . 


क्रमांक 

आरजीडी / यूआरएन / आरएसआर ( एसआर ) / ४ ९ १ / सन 
२०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड - अलिबाग 
याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , मळगंगा मत्स्य शेतकरी उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , पाणजे , ता . उरण , जि . रायगड नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / यूआरएन / आरएसआर ( एसआर ) / ४ ९९ / सन २०२२ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


66 


अलिबाग , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ . 


१७ 


रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
रायगड - अलिबाग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 


पनवेल , 

दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ . 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / १ ९ १२ / ५१७ ९ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अल 
कमर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , फायनल प्लॉट नं . ५१८ , सब 
प्लॉट नं . १ , बंदर रोड , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१७ ९ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ , दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात 
आली असून तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहाभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 

66 

66 

आले आहे . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / १ ९ ४७ / ५१८० / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कोणार्क 
रिव्हर सिटी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , गट नं . २७ / २ बी , 
२७/२ क आणि २७/४ , कोप्रोली , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१८० / २०२२-२३ / 
सन २०२२ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात 
आली तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम 
असून 
१५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहाभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / २०२५ ( टीसी ) / ५१८६ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , एलाईट 
रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , गट नं . २१/० , २२/० 
आणि २५/२ , व्हिलेज बेलवली , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१८६ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये सक्षम 
प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या सदनिकांपुरती नोंदण्यात आली असून 
तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ 
( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहाभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


१८ 


पनवेल , 

दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / १ ९ ५७ / ५१८१ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गार्डन 
एन्कलेव्ह रिटेल सहकारी प्रिमायसेस संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ५७/२ 
( पार्ट ) , ५८ / १ ए ( पार्ट ) आणि ५८ / १ बी ( पार्ट ) , भोकरपाडा 
ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ५१८१ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ३ ऑक्टोबर 
२०२२ ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम 
१५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून तीचे उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण 


66 


११ 

66 

" 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर गृहनिर्माण संस्था ' 

असे करण्यात आले आहे . 


पनवेल , 

दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


पनवेल , 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / २०४ ९ / ५१८८ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , स्वस्तिक 
टॉवर्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , फायनल प्लॉट नं . ४१०/३ , 
४१०/४ , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१८८ / २०२२-२३ / सन २०२२ , 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा नियम क्रमांक २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
असून तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ 
ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहाभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 

आहे . 


पनवेल , 

दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई - विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / २१०२ / ५१८ ९ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल 
ता . पनवेल जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , नवनाथ 
रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . १ ए / ५१ / ५२ / ७ , 
पाली देवद , सुकापूर , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ५१८ ९ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ , दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२२ ने ही संस्था , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . नियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली असून तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ ( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

66 


पनवेल , 
दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२२ . 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


पनवेल , 

दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२२ . 


" 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ ) / २१०८ / ५१ ९ ० / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , प्रेरणा 
महिला सेवा सहकारी संस्था मर्या . , फ्लॅट नं . २०३ , प्लॉट नं . १४ ९ , 
श्री कॉर्नर को - ऑप . हौ . सोसा . लि . , सेक्टर -१० , न्यु पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
जीएनएल / ( ओ ) / ५१ ९ ० / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक १ ९ ऑक्टोबर 
२०२२ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा . नियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली असून तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


बा . ना . वाघमारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , जि . रायगड . 


" 


अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / स.नि. / ईवि / २५७३ / २०२२. – सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
सुनयना सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , पानसरे चाळ , आर्थर रोड 
नाका , एन.एम.जोशी मार्ग , चिंचपोकळी , मुंबई ४०० ०११ ही नोंदणी 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - ई / जीएनएल / ( ओ ) / ८८७८ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
नियम , १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


66 


मुंबई , 

दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई - विभाग , 
मुंबई यांजकडून 


संदिपान बा . मते , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई . 


अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / स.नि. / ईवि / २५७७ / २०२२. – सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
नर्गिस सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , कामगार सदन , नवाब टँक रोड , 
माझगांव , मुंबई ४०० ०१० ही नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - ई / 
जीएनएल / ( ओ ) / ८८८१ / २०२२-२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० नियम , १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक ( २४ ) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


संदिपान बा . मते , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९- २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई - विभाग , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई - विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / स.नि. / ई वि / २५७ ९ / २०२२ . – सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
रुचिरा सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , रुम नं . १२ , पाववाला चाळ , 
बकरी अड्डा , एन.एम. जोशी मार्ग , भायखळा , मुंबई ४०० ०११ ही 
नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - ई / जीएनएल / ( ओ ) / ८८७ ९ / २०२२ 
२३ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

" 


२० 


मुंबई , 

दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ . 


संदिपान बा . मते , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई - विभाग , 
मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / स.नि. / ई वि / २५८१ / २०२२. – सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
मुंबादेवी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , ९ १ / ९ ३ , जमनादास वसनजी 
चाळ , रुम नं . १ , ७ वी कामाठीपुरा क्रॉस लेन , एस . पी . रोड , 
नागपाडा , मुंबई ४०० ००८ ही नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - ई / 
जीएनएल / ( ओ ) / ८८७७ / २०२२-२३ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक ( २४ ) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

८८ 


मुंबई , 

दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ . 


संदिपान बा . मते , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई . 


अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / स.नि. / ई वि / २५८३ / २०२२. – सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
प्रसाद सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , रुम नं . ५ , गोमतीबाई चाळ , 
बकरी अड्डा , एन.एम. जोशी मार्ग , भायखळा , मुंबई ४०० ०११ ही 
नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - ई / जीएनएल / ( ओ ) / ८८७६ / २०२२ 
२३ / सन २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


66 


मुंबई , 

दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ . 


संदिपान बा . मते , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / ससं / मुंशपुउकोमं / बी -१ / १ ९ २१ / २०२२ . – उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , म्हाडा याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पंचरत्न 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सुभानराव नलावडे मार्ग , चिंचपोकळी , 
मुंबई ४०० ०१२. नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी / 
( टिसी ) / १३८ / २०२२-२३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ याचा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

११ 


मुंबई , 

दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२ . 


डॉ . प्रशांत सोनवणे , 
उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , मुंबई शहर , 
पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र , 
कोकण गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ - माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / ससं / मुंशपुउकोमं / बी -१ / २०३६ / २०२२ – याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येत आहे की , सत्यम शिवम सुंदरम सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बाळाशेठ मडुरकर मार्ग , एलफिनस्टन , 
मुंबई ४०० ०१३ , नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी / 
( टिसी ) / १३ ९ / २०२२ - २०२३ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६ ९ याचा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६ ९ ५ / २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , सहस्त्रफना ९ इंडस्ट्रियल प्रिमायसेस को - ऑपरेटीव्ह 
सोसायटी लि . , प्लॉट नंबर १४ , सर्व्हे ४५/३ आणि ४६/२ , 
व्हिलेज वेवुर , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी . एल . आर . / 
( पी.एल.आर. ) / जी.एन.एल / ( ओ ) / २६७ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " करण्यात 
आले आहे . 


मुंबई , 

दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२२ . 


डॉ . प्रशांत सोनवणे , 
उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , मुंबई शहर , 

पूर्व उपनगरे व कोंकण मंडळ कार्यक्षेत्र , 
कोंकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
म्हाडा , मुंबई . 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई , यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनि / अ -१ / SRA / CO / OW / ४७२ ९ ० / सन 
२०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उप 
विधिची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र लाभ समर्थ हाईट्स सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , सीटीएस नं . ८२५ / १ , प्लॉट नं . २ ९ ऑफ व्हिलेज 
आंबिवली , आर.टी.ओ. ऑफिसजवळ , अंधेरी ( प . ) , मुंबई ४०० ०५३ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / 
एस.आर.ए / एच.एस.जी / टि.सी . / १३३६१ / सन २०२२ , दिनांक २२ नोव्हेंबर 
२०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ . 


संध्या बावनकुळे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


66 


पालघर , 

दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६७७ / २०२२ - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , कांचन बिझनेस सेंटर प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह 
सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . १ ९ ० / ए / १ / , ए / १ / १ आणि १०७/३ , 
माहिम मनोर हायवे रोड , पालघर ( प . ) , ता . , जि . पालघर , नोंदणी 
क्रमांक पी . एल . आर . / ( पी.एल.आर ) / जी.एन.एल / ( ओ ) / २६६ / ६७७ / 
२०२२-२०२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 
असून , उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे . 

८८ 


२१ 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 


" " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 

> 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६११ / २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , कांती अथर्व को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
बिल्डिंग नंबर ०३ व ०४ , गट नंबर - २२४ , गट नंबर २२६ , हिस्सा 
नंबर ०२ व ०३ , सेंट्रल पार्क कॉम्प्लेक्स , मौजे माकणे , सफाळे , ता . , 
जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल. आर . / ( पी.एल.आर ) / एच.एस.जी / 
( टि.सी ) / १७ ९ ६ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था असून , 
उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात 
आले आहे . 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६७२ / २०२२ – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ठाकुर गॅलेक्सी इंडस बिल्डिंग नं . ३ , को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . आर.एच. ८१ , व्हिलेज - सरावली , 
यशवंत सृष्टी कॉम्प्लेक्सजवळ , बोईसर , ता . जि . पालघर , नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी/ ( टि.सी ) / १८७४ / 
२०२२-२०२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून , उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे . 

66 


२२ 


पालघर , 

दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ . 


" " 


पालघर , 

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

- 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६६७ / २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , पुजा को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , बिल्डिंग नंबर 
२ , सर्व्हे नं ४५६ , गट नं . उमरोळी ग्रामपंचायत , ता . , जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी/ ( टी.सी ) / 
१८७३ / २०२२-२०२३ / २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून , 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 
आले आहे . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 


८८ 


पालघर , 

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६७८ / २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , शारदा कृपा बिल्डिंग नं . ४ , को- ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , सर्व्हे नंबर ४०४ / २,४०७ / १,४०७ / २ , कांचन युनिवर्स 
वाघुळसार , माहिम रोड , माहिम , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर / ( पी.एल . आर ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १८७५ / २०२२ 
२०२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , 


पालघर , 

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ २३ 

मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- एफ - एन / एचएसजी / १६२२ / ( टीसी ) / ९ ८१५ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / 
एन विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रसिक कुंज 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , फ्लॅट नं . १४८ , सी.एस. नं . १४८/६ , 
जैन को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सायन ( प . ) , मुंबई ४०० ०२२ , ही 
संस्था नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू - एफ - एन / एचएसजी / ( टीसी ) / 
९ ८१५ / २०२२-२३ / सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " सहकारी संस्था असे 
आहे . 

66 


मुंबई , 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ . 


अजयकुमार भालके , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
एफ / एन विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक सनि / उ . नगर / बी -१ / हौ / नोंदणी / ३६२ / सन २०२२ – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , “ मन्नत लगजरिया " को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , ब्लॉक नं . 
बी- ४८ , रुम नं . २८६ , सी.टी.एस. नं . २५५६३ , ३०५५४ आणि 
३०५५५ , रुम नं . २८७ , सी.टी.एस. नं . २५५६४ , ३०५५६ आणि 
३०५५७ , रुम नं . २८८ , सी.टी.एस. नं . २५५६५ , शीट नं . ५७ , 
उल्हासनगर -०५ , ता . उल्हासनगर , जिल्हा ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
यूएलआर / एचएसजी / ( टीसी ) / ३४५८३ / २०२२-२३ / सन २०२२ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे . 


66 

उक्त अधिनियमाच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ' 
असे करण्यात आले आहे . 

" 


उल्हासनगर , 

दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ . 


बाळ परब , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 

उल्हासनगर तालुका . 


" 


क्रमांक सनि / उ . नगर / बी -१ / हौ / नोंदणी / ३७० / सन २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , “ संत आयाराम महल ” को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
सी.टी.एस. नं . २३२७५ आणि २३२७६ , ब्लॉक नं . ए / २७ ९ , रुम नं . 
५५७ आणि ५५८ , संभाजी चौक , उल्हासनगर - ०४ , ता . उल्हासनगर , 
जिल्हा ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / यूएलआर / एचएसजी / ( टीसी ) / 
३४५८४ / २०२२-२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


66 

उक्त अधिनियमाच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


उल्हासनगर , 

दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२२ . 


बाळ परब , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
उल्हासनगर तालुका . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक सनि / उ नगर / बी -१ / हौ / नोंदणी / ३८४ / सन २०२२ – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , “ कल्याण कुंज ” को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , बॅरेक नं . 
१६ ९ ६ , रुम नं . १ , सेक्शन - २५ , वॉर्ड नं . ४८ , उल्हासनगर - ०४ , 
ता . उल्हासनगर , जिल्हा ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / यूएलआर / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ३४५८५ / २०२२-२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उल्हासनगर , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


" 


66 

उक्त अधिनियमाच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


बाळ परब , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

उल्हासनगर तालुका . 


" 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९- २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन - विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

क्रमांक झोपुप्रा / सनिस / कार्यासन- १ / टे.सी . ४ / सन २०२२ / SRA / 
CO / OW / २०२२ / ४५६४२.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुबंई 
यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधिची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , वृंदावन 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी . टी . एस . नं . ३८ ९ ( पार्ट ) , 
३८ ९ / १ ते ३६ आणि ३८ ९ / १४४-१८५ , ऑफ व्हिलेज कन्हेरी , 
कार्टर रोड नं . ३ , बोरीवली ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०६६ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम 
क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम. / एस.आर.ए / 
एच.एस.जी / टी.सी . / १३३५० / सन २०२२ , दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
' 


२४ 


मुंबई , 

दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ . 


संध्या बानवकुळे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था 


मुंबई , 

दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२ . 


( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 
झो.पु.प्रा . , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ एन विभाग , 
मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू - एफ - एन / एचएसजी / १७०७ / ( टीसी ) / ९ ८१६ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / 
- 
एन विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , हेरिटेज एलिगेन्स 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . ५७७ ओ , खुशालदास पारेख 
मार्ग , माटुंगा सेंट्रल , मुंबई ४०० ०१ ९ , ही संस्था नोंदणी क्रमांक 
एमयुएम / डब्ल्यु - एफ - एन / एचएसजी / ( टिसी ) / ९ ८१६ / २०२२-२३ / सन 
२०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” सहकारी संस्था असे आहे . 

66 

" 


अजयकुमार भालके , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 

एफ / एन विभाग , मुंबई . 


अधिसूचना 

- 

" 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी / ( टीसी ) / ११३५३ / २०२२ 
२०२३ / सन २०२२ / ९ ८५५ . – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , “ न्यु अरिहंत को 
ऑप . हौ . सो . लि . , फायनल प्लॉट नं . ३० , टीपीएस III , जे.व्ही . रोड , 
लक्ष्मी नारायण मंदीर लेन , घाटकोपर ( प . ) , मुंबई ४०००८६. " ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व सन १ ९ ६१ चे 
अधिनियम क्रमांक ( २४ ) कलम ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
” 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 


66 


नवी मुंबई ( कोंकण भवन ) , 

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


शिरीष कुलकर्णी , 
उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , एन - विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई - विभाग , 
मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / स.नि. / ई वि / २५७५ / २०२२ – सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
संचिता सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , रुम नं . २१ , प्रगती बिल्डींग , 
शेठ मोतीशा लेन , माझगांव , मुंबई ४०० ०१० , ही नोंदणी क्रमांक 
एमयूएम / डब्ल्यू - ई / जीएनएल / ( ओ ) / ८८८० / २०२२-२३ / सन २०२२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 

दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ . 


संदिपान बा . मते , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ - २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई - विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक टी.एन.ए. / ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टीसी ) / ३५०५८ / २०२२ 
२०२३ / ३०७७ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका , ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , सरोज चंद्र रेसिडेन्सी 
को - ऑप . हौ . सोसा . लि . , जुना सर्व्हे नं . ६६६ , नवीन सर्व्हे नं . २५५ , 
हिस्सा नं . २ व ३ , जुना सर्व्हे नं . ६६७ , नवीन सर्व्हे नं . २५६ , 
व्हिलेज - भाईंदर , ता . जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ 
चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
” 
उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 

" 


66 


अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / स.नि. / ई वि / २५ ९ ३ / २०२२. – सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
प्रफुल्ल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को- ऑप . सोसायटी लिमिटेड , अनंत गणपत 
पवार लेन , चिंचपोकळी क्रॉस रोड , भायखळा , मुंबई ४०० ०२७ , नोंदणी 
क्रमांक मुंबई / डब्ल्यू ई / जीईएन / ( ओ ) / ८८८२ / २०२२-२३ / सन २०२२ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

" 


मुंबई , 

दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 


संदिपान बा . मते , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई . 


क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टीसी ) / ३५०५७ / २०२२ 
२०२३/३०७८ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका , ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , कासा मॅक्सीमा टॉवर १ 
ते ४ को - ऑप . हौ . सोसा . लि . , सर्व्हे नं . ९ ० / ३ बी , ९ १ / २ , ९ ८ / २ , 
व्हिलेज - घोडबंदर , मिरारोड ( पू . ) , ता . जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

66 

" 


ठाणे , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

ठाणे तालुका , ठाणे . 


66 


ठाणे , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


२५ 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे तालुका , 

ठाणे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 


ठाणे , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टीसी ) / ३५०५ ९ / २०२२ 
२०२३/३०७५ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका , ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , युपोरिया को - ऑप . हौ . 
सोसा . लि . , सर्व्हे हिस्सा नं . ११७/१ , ११७/१ , ११७/५ , ११७/६ , 
११८/२ , ११८/३ , व्हिलेज - घोडबंदर , मिरारोड ( पू . ) , ता . जि . ठाणे , 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

" 

66 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका , ठाणे . 

ठाणे 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

ठाणे यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , 
अधिसूचना 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 

— 

क्रमांक टी.एन.ए. / ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टीसी ) / ३५०३५ / २०२२ 
२०२३ / २१४८ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका , ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , स्वागत हाईटस बी विंग 
को - ऑप . हौ . सोसा . लि . , सर्व्हे नं . ७७ , हिस्सा नं . ०१ आणि 
सर्व्हे नं . ७७ , हिस्सा नं . ०२ , जी.सी.सी. क्लब जवळ , हटकेश , 
मिरारोड ( पू . ) , ता . जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १ ९ ६१ 
चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

क्रमांक टी.एन.ए. / ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टिसी ) / ३४८८० / २०२२ 
२०२३ / १७६ ९ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 
तालुका , ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , दि हमीरमल ज्योत को 
ऑप . हौ . सोसा . लि . , सिटीएस नं . ३५५ , ३५६ , ३५७ , ३५८ , राम 
मंदीर रोड , कोळिवाडा , भाईंदर ( प . ) , ता . जि . ठाणे , ही संस्था 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

66 


ठाणे , 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे तालुका , ठाणे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस - विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएस / एचएसजी / ( ओ ) / ११३४५ / १ ९ ५३ / 
सन २०२२. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस - विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आर्केड अर्थ को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटीज् असोसिएशन लि . , सीटीएस नं . १०१ ९ , कांजूर व्हिलेज 
रोड , निटको स्टाईल्ससमोर , कांजूरमार्ग ( पूर्व ) , मुंबई ४०००४२ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 

66 

" 

संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


अरूण चौगले . 
सहायक निबंधक , 

नवी मुंबई , 

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२. सहकारी संस्था , एस - विभाग , मुंबई . 


" 


ठाणे , 

दिनांक १८ जुलै २०२२ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे तालुका , ठाणे . 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ / सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी / २०२२ / ६४१.– या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , निसर्ग सहकारी दुग्ध उत्पादक 
संस्था मर्या . कलंबिस्त , ता . सावंतवाडी , जि . सिंधुदूर्ग , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एस . डी.जी. / 
एस.डब्लु.डी / अ.जी.आर. / ओ . / ५१८ / सन २०२२ , दिनांक १८ नोव्हेंबर 
२०२२ रोजी नोंदविणेत आली आहे . 


66 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण “ कृषी 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे . 


सिंधुदुर्गनगरी , 

दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ . 


कृ . रा . धुळप , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ - माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
अधिसूचना अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६७ ९ / २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , सिद्धार्थ अव्हेन्यु को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
सर्व्हे नं . २०० पैकी , प्लॉट नंबर ७ , ८ , ९ , १० आणि ११ , 
एम.एस.सी.बी. कॉलनी जवळ , बोईसर रोड , पालघर , 
ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी . एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १८७६ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
करण्यात आले आहे . 

८८ 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएम / सीओएन / ११५ ९ ० / २०२२-२३ / 
सन २०२२/२७६३ . – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , दि निर्मिक ग्राहक सहकारी 
संस्था मर्या . , प्लॉट नं . ६ , नागाबाबा नगर , आर . सी . मार्ग , म्हाडा 
कॉलनी समोर , वाशीनाका , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७४ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ ग्राहक संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
प्राथमिक ग्राहक " असे करण्यात आले आहे . 


66 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एम विभाग , मुंबई . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / जीएनएल / ( ओ ) / २८२१ / 
सन २०२२ / ७०६३. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , ठाकुराल डॉईस 
प्रिमायसेस को - ऑप . सोसायटी लि . , प्लॉट नं . ७२ , रोड नं . २ , 
टिपीएस- VI , सीटीएस नं . १६४ ९ , ऑफ मिलन सबवे , सातांक्रुझ 
( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५४ , नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / 
जीएनएल / ( ओ ) / २८२१ / सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 

दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ अ 


बजरंग जाधव , 
उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

एच पश्चिम विभाग , मुंबई . 


पालघर , 

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 

दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७०० / २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ग्रेस अपार्टमेंट को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
सर्व्हे नं . १२८/१/४ , जुना सर्व्हे नं . १४४/१ , व्हिलेज - सरावली , 
ता . , जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल. आर / ( पी.एल. आर ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १८७८ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
करण्यात आले आहे . 


२७ 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९- २५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७०१ / २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ओंकार नगर प्लॉट ओनर्स को - ऑप हौसिंग 
सोसायटी लि . , सर्व्हे नंबर १७ , रोठे , केळवे रोड , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / 
१८८० / २०२२-२०२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात 
आले आहे 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७०७ / २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , क्लब न्यु हेवन को- ऑप . सोसायटी लि . , टाटा 
टाउनशिप , बेटेगाव , चिल्लर रोड , बोईसर ( पूर्व ) , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी . एल.आर ./ ( पी.एल.आर . ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / 
१८८१ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे . 

66 


२८ 


पालघर , 

दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७०३ / २०२२ - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , आदेश्वर बिल्डींग नंबर २ को- ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि . , पारसनाथ नगरी , व्हिलेज - उमरोली , ता . जि . पालघर , नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १८७ ९ / 
२०२२-२०२३ / सन २०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे . 

66 


66 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 

दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 


पालघर , 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पालघर . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / पश्चिम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १६३७ ९ / २०२२ 
२०२३ / सन २०२२ / ३०६७. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , के / 
पश्चिम विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ए . आर . 
अॅव्हेन्यू बी अॅण्ड सी विंग को - ऑप , हौसिंग सोसायटी लि . , सी.टी.एस. 
नं . ७३७ ( पार्ट ) , वीरा देसाई रोड , कंन्ट्री क्लब समोर , अंधेरी 
( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० [ सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ( ९ ) 
( १ ) ] अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२ . 


नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , 

के / पश्चिम विभाग , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ - माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
२ ९ 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १४८ / २०२२. - ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्रिपुरारी पौर्णिमा , दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी गुरूनानक जयंती दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी 
पं . जवाहरलाल नेहरू जयंती , असे सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 


सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / 
ORDERS / 87 / 2022 , DATE 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय 
परिसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे : 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

२ . 

दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 

३ . 

कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे , बरोबर नेणे . 

सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 

कोणत्याही इसमाचे चित्राचे / प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढा - यांच्या चित्राचे / प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

६ . 

सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 


6 
. 


५ . 


७. पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

" " 


सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 

१ . 

लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

२ . 

प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

३ . 

सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 

४. सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 

५ . 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


६ . 

सदर मनाई आदेश दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ००.०१ वाजेपासून दिनांक २० नोव्हेंबर २०२२ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे शहर , 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ . 


डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 
ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ माघ ५ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक विशा / ससाक / ४२८१ / २०२२. – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र गट - क , पूर्व परीक्षा - २०२२ , शनिवार , दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ठाणे 
पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात एकूण १५ उपकेंद्रावर सकाळी ११.०० वा ते १२.०० या कालावधीत आयोजित केली आहे . 


३० 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैरप्रकार केले आहेत व 
परीक्षेत व्यत्यय आणलेले आहेत . त्याप्रमाणे उमेदवारांना नक्कल करण्यास मदत करण्याची , परीक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार 
करण्याची शक्यता आहे . परीक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी , पोलीस अंमलदार तसेच 
परीक्षा केंद्रावरील संबंधित प्राधिकृत अधिकारी / कर्मचारी , परीक्षेस बसलेले उमेदवार यांच्या खेरीज अन्य व्यक्ती यांना उपकेंद्रावर प्रवेश 
करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे . अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी , मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना 
इएक्सएम / ०७८३ / ५५० / एसपीएल- २ , गृहविभाग , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक १ मे १ ९ ८३ अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन 
आदेश जावक क्रमांक CP / SB / ORDERS / 87 / 2022 , DATE 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर 
करून परीक्षार्थी , पर्यवेक्षक , परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरीज करुन 
परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलिफोन 
बुथ , सदरची दुकाने , सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन व तत्सम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे यांचा वापर करण्यास मनाई आदेश 
निर्गमित करीत आहे . सदर सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर “ महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ माल प्रॅक्टीसेस अॅक्ट युनिव्हर्सिटी बोर्ड ऍन्ड 
अन्डर स्पेसिफाईड एक्झामिनेशन अॅक्ट , १ ९ ८२ ” मधील तरतूदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सकाळी ०८.०० वाजेपासून दुपारी १४.०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील . 

मी सूचीत करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज 
दर्शनीय भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून , प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 


ठाणे शहर , 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ . 


डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 
ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ / पौष २ ९ - माघ ५ , शके १ ९ ४४ 
३१ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 


वाचवे : ( १ ) या कार्यालयाकडील जा . क्र . जिऊनि / मुंबई / कक्षबी / कलम १५६ / आदेश / ५२५३ / २०२२ , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजीचा आदेश . 


शुद्धिपत्र 

क्रमांक जिऊनि / मुंबई / कक्ष -१ बी / कलम १५६ / आदेश / २२१२/२०२२ . – वरीलप्रमाणे वाचावे अन्वये या कार्यालयाने सांगली सहकारी 
बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या ०४ वसुली अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकूमनाम्याची तसेच 
कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व 
मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन राहून 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२६ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . असे नमूद केले आहे . त्याऐवजी सदरचे 
अधिकार दिनांक ३१ मार्च २०२५ पर्यंत प्रदान करण्यात येत आहेत असे वाचावे . 


मुंबई , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ . 


जे . डी . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


